नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडियाची स्थापना पुस्तकांचा प्रचार आणि वाचन अभिरुचीचा विकास या उद्देशाने 
सन 1957 मध्ये भारत सरकारच्या (उच्च शिक्षण विभाग, मनुष्य संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा 
केली गेली आहे. लहान मुलांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशनास संस्थेतर्फे नेहमीच प्राथमिकता दिली जाते. 
भारतातील वेगवेगळ्या वयोगटांतील मुलांसाठी प्रथितयश बहुभाषिक बाल-वाड्मय प्रकाशन असलेल्या 
ट्रस्टने आतापर्यंत इंग्रजीसहित 30 पेक्षा अधिक भाषा आणि बोलींमधील रंगीत आणि सचित्र पुस्तके 
मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून उपलब्ध करून दिली आहेत. बाल आणि कुमारवयीन मुलांसाठी असलेली 
ही सर्व पुस्तके नेहरू बाल पुस्तकालय ह्या मालिकेद्वारा प्रकाशित केली जातात. 


आगरताळा (त्रिपुरा) येथील ठेखक-चित्रकार कार्यशाळेत 
मार्च ,2008 मध्ये-या पुस्तकाची *निर्मिती. झाली आहें. प 


1531२ 978-81-237-9023-7 


पहिली आवृत्ती : 2019 (शके 1941) भं च शकर र ४ | 
मूळ (8 शंतनु तमुले ग र. 2072022 १. 1. अली. 
मराठी अनुवाद (8 नॅशनल बुक ट्रस्ट, गु) ' 

उिद्चा. ]रे01४01 १९1 (4७7 07२३ ढ । 11) | १ ॥। "2 रू | > 
१811४१1१९९] वत (१४/८/१/॥7) २ य 
"क्मी वा एक: सूत सकलम्‌ 

संचालक, नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया २ 
नेहरू भवन, 5 इन्स्टिट्युशनल एरिया, फेज-ए] 


वसंतकुंज, नवी दिल्ली 110070 यांनी प्रकाशित केले. जट चक्र क 
फफ/.॥0तीच.४०९. 


गगाष्टानी]] द्यात. यातेत 2 19-12-2019 17:26:22 


नेहरू बाल पुस्तकालय 


शंतनू तमुले 


अनुवाद : विद्या खुर्जेकर मट ठी 


रेखाचित्रे : दुर्लभ भट्टाचार्य 


0 


एकः सूते सकलम्‌ 


नॅशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 


गगाष्टीनी] द्यात. यातेते 3 19-12-2019 17:26:22 


गगाठ्ठागा] “याते.ातेते 4 19-12-2019 17:26:23 


मनु काझीरंगा जंगलातील एका खेड्यात राहत असे. 
बर्‍याचदा तो म्हशीवर बसून जंगलात फेरफटका मारीत असे. 


]गा्ठावी!] १॥६त.गातेते 5 


19-12-2019 17:26:23 


एके दिवशी त्याला म्हशीचे शिंग सापडले. त्याने ते उचलून घेतले. 


एक: सूते सर्कलम्‌ ् 


गगाष्टावी] दाते यातेते 6 19-12-2019 17:26:24 


गगाष्टावी] कते यातेत 7 19-12-2019 17:26:25 | 


मनू घरी आल्यावर त्याने. ते “शिंग” वंडिलांना दिले ' आणि 
म्हणाला, “बाबा, कृपा करून माझ्यासाठी ह्या शिंगाची एक 
तुतारी तयार करून द्याना.” 


त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी एक छानशी तुतारी बनविली. 


]गा्ठाव!] १181 त.गातेते 8 


2३३ .. 
2, 
५९७ ५०५८. ३६.४७ 


१. १. ४ २ 
१4. 872: & 
४”. पे र, 
फू र 
हे” 
20७० 2. 
बॅ 


2 


19-12-2019 17:26:25 | 


| ]गा्ठावी] ॥18त.गातेत 9 19-12-2019 17:26:26 | 


मनू लबकरच तुतारी वाजवायला शिकला. एक दिवस तुतारी 
वाजवण्यात तो अगदी तल्लीन झाला होता. थोड्याच वेळात त्याच्या 
लक्षात आले की तो जंगलाच्या अगदी आतील भागात पोहोचला आहे. 
तो जंगलातील पशु-पक्ष्यांच्या आनंदासाठी तुतारी वाजवू लागला. 


जसजसा मनू तुतारी वाजवू लागला, जंगलातील प्रत्येक गोष्ट बदलू 
लागली. ते जंगल सुंदर फुलांनी भरून गेले. हे पाहून मनूला खूप 
आनंद झाला. 


]गा्ठावी] ५181त.गातते 10 19-12-2019 17:26:27 


पक्ष्यांनीसुद्धा गायला सुरुवात केली. माकडांच्या एका झुंडीने या 
झाडावरून त्या झाडावर आनंदाने उड्या मारण्यास सुरुवात केली, तर 
हरणं उड्या मारत नाचू लागली. 


]गाष्टावी] १18 यातेते 12 19-12-2019 17:26:28 


मनूने हत्तींचा एक कळप येत असलेला पाहिला. त्याने तुतारी 
वाजविणे सुरूच ठेवले. कळपातील हत्तींनी त्याच्याकडे पाहून आपल्या 
सोंडा उंचावल्या आणि मोठ्या आनंदाने ते चित्कार करू लागले. 


मनू तळ्याकाठी गेला. त्याने जसजशी तुतारी वाजविणे सुरू केले, 
तळ्यातील मासे आनंदाने पोहू लागले आणि उबदारपणा अनुभवत 
उन्हात बसलेली कासवं उड्या मारत पाण्यात गेली. 


० र 
४: 


टर ि ढ 
4“ 
-अ 
(भ् 


32) 
| 


]गाठ्ठाव] १1811 त.गातेते 13 19-12-2019 17:26:29 


19-12-2019 17:26:30 


च्य 
य 
ग्छ 
ष्ठ 
न्स 
ष्ठ 
घर 
ष्ट 
प्रि 
ऱ्द 
र! 
ह. 
छु 
चर 
1-1 


मनूने एका झुडपाच्या मागे वाघाचे दोन बछडे पाहिले. त्याने तुतारी वाज 
बायला सुरुवात करताच ते बछडे एकमेकांच्या अंगांवर लोळू लागले. 


| ]गाठ्ठाव!] १181 त.गातेते 15 19-12-2019 17:26:30 


त्यानंतर त्याला चिखलात लोळणारा एक गेंडा दिसला. मनू त्याची 
तुतारी वाजवतच होता. वेदना होत असल्याप्रमाणे तो गेंडा पाणावलेल्या 
डोळ्यांनी त्याच्याकडे एकटक पाहू लागला. 


| ]गाष्टानी!] 1६याते.यातेते 16 19-12-2019 17:26:31 | 


]गा्ठावी!] १181] त.गतेत 17 19-12-2019 17:26:32 


मनू घरी परतला. तो वडिलांना म्हणाला, “बाबा, मी जेव्हा तुतारी 
बाजवित होतो तेव्हा जंगलातील सर्व पशू आणि पक्षी खूप आनंदले 
होते, पण एक गेंडा मात्र खूप दुःखी का होता?” 


मनूचे बाबा म्हणाले, “अरे शिकारी गेंड्यांना मारून त्यांची शिंगं 
नेतात म्हणून कदाचित ते दुःखी असतील.” 


““आपण त्यांना वाचवू शकत नाही का?” 


अ 4 
1७२५४1 *र 


क भशे डा व 
(1 573 टू ६42 क 
>. .>4. 
4 * क» “0. 1 
८५ * १” "अ, *“ 
१. ५ ी, व *९ ८४. क 


]गा्ठीव] १1811त.गातेत 18 19-12-2019 17:26:32 


“का नाही? आपली इच्छा 'असेल. तर आपणे (त्यांना जरूर वाचवू 
शकतो. संकटात असलेल्या प्राण्यांची आपण मदत केलीच पाहिजे, 
बाबा म्हणाले. 


]गाठ्ठावी] ५1811 त.गातत 19 19-12-2019 17:26:33 


दुसर्‍या दिवशी नेहमीप्रमाणे मनू म्हशीवर बसून पुन्हा एकदा त्या 
गेंड्याला पाहण्यासाठी जंगलात गेला, पण तो तिथे नव्हता. तो गेंडा 
एका सापळ्यात अडकला होता. त्या गेंड्याच्या शेजारी त्याचे लहान 
पिहृही होते. मनू ताबडतोब घरी परतला आणि वडिलांना म्हणाला, 
““बाबा, तो गेंडा सापळ्यात अडकला आहे. काहीही करून लवकरात 
लवकर त्याला वाचवायला हवे. 


| ]गाष्टावी!] 1181 यातत 20 19-12-2019 17:26:34 


]गा्ठावी] ॥18त.गातत 21 19-12-2019 17:26:34 


मनूच्या वडिलांनी लगेचच काही गावकऱ्यांना बोलावले आणि ते ज्या 
ठिकाणी गेंडा सापळ्यात अडकला होता तिथे गेले. अगदी वाईट 
अवस्थेत गेंडा सापळ्यात अडकला होता. त्याला मारून त्याचे शिंग 
मिळवण्यासाठी काही शिकाऱ्यांनी त्याला अडकवले होते. 


जयी... 


। 
ली. 1. 
रट 


| ]गा्ठीव!] १11810.11तत 22 19-12-2019 17:26:35 | 


]गा्टाव] १1181. तेत 23 19-12-2019 17:26:35 


गावकऱ्यांनी गेंडा ज्या खंदकात अडकला होता त्याच्याच शेजारी दुसरा 
एक चर खोदला. आता तो खंदक एका अरुंद बोळासारखा तयार 
झाला, जेणेकरून तो गेंडा त्यावरून बाहेर पडू शकला असता. गेंड्याच्या 
लहान पिलाला गावकऱ्यांनी हळुवारपणे उचलून घेतले. 


* र | र 
र. ि १ ट क टे 
अरे वि ७) ति 1 २५” द १ श्र . 
जा.” 14२४०७७४५६ ४... && 
ऱ र 5 के > ५७ म. > १३४५. कू | १ > 
"९७ फॅ प्रि >” क << ््ा ४“ म, ह” ४ &> र्न £/& या 
कळे 2 अ. > ]। ह 2021-00-23 अ. १४.) जर”, ///8 1 &४>-२४४७ 1 
* ३ 3 आ > क्र > "रोष ४9202” 8%24/17१3 


| ]गाठ्ठावी] 91810. 24 19-12-2019 17:26:36 


त्या गेंड्याने बाहेर पडावे यासाठी सर्व गावकरी खंदकाच्या बाजूला 
उभे राहिले, पण तो गेंडा काही बाहेर येईना. त्यामुळे सर्वांना काळजी 
बाटू लागली. 


त्याचवेळी मनूने त्याची तुतारी वाजवायला सुरुवात केली. त्या तुतारीचे 
स्वर ऐकून तो गेंडा उठला आणि हळूहळू खंदकाच्या बाहेर पडला. 


त 2५ 


]गा्ठाव] १181 त.गतेत 25 19-12-2019 17:26:37 


मनुने तुतारी वाजविणे सुरूच ठेवले होते. हळूहळू तो गेंडा त्याच्या 
पिलाबरोबर जंगलात अदृश्य झाला. 


]गा्ठावी] १181 त.गतत 26 19-12-2019 17:26:37 


1110.111013. 


एक: सूते सकलम्‌ 


1,95९01॥0९5९1 09 १॥8० 5011, ?ए॥1]60-411007 द्यात 
॥णा20 8 ती (09४5९1 01255, ४९७ 120101 


]गाष्टावी!] 181 यतेत 27 19-12-2019 17:26:38 


5५8४ 60237१7023-5 


ग़ 


१५"२76७&123"?7?१09237 


19201716 
००४ ॥ ॥1॥8 101918 
00:11) 


19-12-2019 17:26:40 * 


